परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती 
पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.५३/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ जुले, २०२१. 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/ आस्था/ परिविक्षा/ 
२०२१/ २४९, दि. ११ जून, २०२१. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड (पदविका विभाग) येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र.७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अध्यापकाचे नांव, नियुक्तीचा । कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
पदनाम व कार्यरत | शासन निर्णय केल्याचा कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
संस्थेचे नांव क्रमांक व दिनांक | दिनांक घेतलेल्या समाप्तीचा । चालू ठेवण्याची 
र्जा दिनांक दिनांक 
२ ३ 1 ४ ५ & fe | 
श्री. राकेश भगीरथ शा.नि.क्र.ससेनि- | ०७/०२/२०१७ | ०९ दिवस | १५/०२/२०१९ | १६/०२/२०१९ 
दौडे, अधिव्याख्याता । ३११६/ (म.पू) (म.नं) (4.4) 
औषधनिर्माणशास्त्र, प्र.क्र.१४७/ १६/ 
शासकीय तांशि-७ 
औषधनिर्माणझास्त्र दि.१३/०१/२०१७ 
महाविद्यालय, कराड 
(पदविका विभाग) 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर झासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 


दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन SIS क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.५३/२१/तांशि-७ 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०२१६२२४०९५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 

h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 
u Ir aya Educ: stalCode=400032, st=Maharasht 
25.4. 


ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
4898244953982406९230596390456 ९1 


९86212591708: 


Shetty st पपा” 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
श्री. wea भगीरथ दौडे, अधिव्याख्याता औषधनिर्माणशास्त्र;/ शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 


महाविद्यालय, कराड (पदविका विभाग) (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे, 
३. प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड (पदविका विभाग), 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


